मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
अंतर्गत रस्त्यांची निवड करण्यासाठी 
जिल्हा स्तरावर समिती नियुक्‍त 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९ (माग-१)/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : २३ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 


प्रस्तावना : 


राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत 
धोरणात्मक निर्णय संदर्भाधीन दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात 
आला आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार रस्त्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर 
पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करावयाची आहे. या समितीमध्ये संबंधित 
जिल्ह्यातील अन्य मंत्री (ज्या जिल्ह्यात अन्य मंत्री नसतीळ अथवा एकापेक्षा अधिक मंत्री असतील 
तेथे मुख्यमंत्री निर्देशित करतील असे मंत्री), जिल्ह्यातील पालकमंत्री निवडतील असे २ विधानसभा 
सदस्य, संबंधित विभागातील अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) हे सदस्य व संबंधित जिल्ह्यातील 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था हे समितीचे सदस्य 
सचिव असतील. संदर्भीय शासन निर्णयातील निकषाप्रमाणे जिल्ह्यातील रस्त्यांची तालुकानिहाय 
यादी संबंधित सदस्य सचिव समितीस सादर करतील, salt तरतूद करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार जिल्हा स्तरावर समिती नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सबब, 
सदर समिती स्थापन करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या योजनेंतर्गत रस्त्यांची निवड करण्याकरिता 
जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा समिती सदस्य समितीतील पदनाम 


= a ? 3 & 


q ठाणे १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९ (माग-१)/बांधकाम-४ 


अ.क्र. जिल्हा समिती सदस्य समितीतील पदनाम 

२. श्री.जितेद्र आव्हाड (मुंब्रा कळवा) सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२ पालघर १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
३ रायगड १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
४ रत्नागिरी १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. श्री.उदय सामंत (रत्नागिरी) सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
५ | सिधुदूर्ग १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
६ | go १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
७ सातारा १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. श्री.शंभूराज देसाई (पाटण) सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 


. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) 


सदस्य-सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९ (माग-१)/बांधकाम-४ 


अ.क्र. जिल्हा समिती सदस्य समितीतील पदनाम 

८ सांगली १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. डॉ.विश्वजीत कदम (पलुस कडेगाव) सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
९  ।सोलापूर १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
7 कोल्हापूर १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
7 १ | नाशिक १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. श्री.दादाजी भुसे (मालेगाव बाह्य) सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
१२ अहमदनगर १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
१३ । जळगाव १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
१४ | od १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९ (माग-१)/बांधकाम-४ 


अ.क्र. जिल्हा समिती सदस्य समितीतील पदनाम 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
१५ | नंदूरबार १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
१६ । औरंगाबाद १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
१७ जालना १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
१८ । परभणी १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
१९ । हिंगोली १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२० । बीड १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२१ । नांदेड १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९ (माग-१)/बांधकाम-४ 


अ.क्र. जिल्हा समिती सदस्य समितीतील पदनाम 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२२ उस्मानाबाद १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२३ । लातूर १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. श्री.संजय बनसोडे (उदगीर) सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२४  । अमरावती १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. श्री.ओमप्रकाह उर्फ बच्चू कडू (अचलपूर) सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२५ | अकोला १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२६ । वाशिम १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२७ यवतमाळ १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२८ । बुलढाणा १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९ (माग-१)/बांधकाम-४ 


अ.क्र. जिल्हा समिती सदस्य समितीतील पदनाम 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
२९ । नागपूर १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. श्री.सुनिल केदार (सावनेर) सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
३० |।वर्धा १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
३१ भंडारा १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
३२ । गोंदिया १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
३३ । चंद्रप्र १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 

६. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य-सचिव 
३४ । गडचिरोली १. संबंधित जिल्हा, पालकमंत्री अध्यक्ष 

२. मा.मुख्यमंत्री नियुक्‍त मंत्री सदस्य 

३. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

४. संबंधित विधानसभा सदस्य (पालकमंत्री नियुक्‍त) सदस्य 

५. संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) सदस्य 


. संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) 


सदस्य-सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९ (माग-१)/बांधकाम-४ 


०२. वरीलप्रमाणे गठित केलेल्या समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्यातील ज्या जिल्ह्यात मंत्री 
नसतील अथवा एकापेक्षा अधिक मंत्री असतील तेथे मा. मुख्यमंत्री निर्देशित करतील अशा मंत्री 
महोदयांच्या नियुक्तीचे आदेश यथावकाश काढण्यात येईल. 

०३. उपरोक्त प्रमाणे गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्यातील 2 
विधानसभा सदस्यांची नियुक्तीबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.)/समिती सदस्य 
सचिव यांनी समितीचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांना विनंती करून समितीवर 
नामनिर्देशित करावयाच्या विधानसभा सदस्यांचे नामनिर्देशन प्राप्त करून घ्यावे. 

०४. वरीलप्रमाणे गठित केलेल्या समितीमार्फत मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या 
योजनेसाठी विहित केलेल्या निकषानुसार, रस्त्यांची निवड करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
समितीने निवड केलेल्या रस्त्यांच्या यादीनुसारच संबंधित कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी सदर रस्त्याच्या खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक आवश्यक 
कागदपत्रांसह शासन मान्यतेसाठी मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांचेमार्फत 


शासनास सादर करावे. 


०५. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत रस्त्यांची निवड करण्यासाठी 
वरीलप्रमाणे गठित करण्यात आलेली समिती, सदर योजनेच्या अंमलबजावणी कालावधीनंतर 
आपोआप संपुष्टात येईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०२२२१७३१५५७३२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 


p RAVI N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea09 
078de9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB7 
12736F6, 
serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF 
6529E7A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN 
DEVICHAND JAIN 
Date: 2022.02.23 11:13:53 +05'30' 

(प्रविण जैन) 


वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व समिती सदस्य (*पत्राने) 
विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग, सर्व. 
५. जिल्हाधिकारी, सर्व. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९ (माग-१)/बांधकाम-४ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 
मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०. अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, विभाग सर्व 

११. कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हे सर्व. 
१२. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eon om 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


